मौजे-वाई (गौळ), ता.मानोरा, जि.वाशिम, येथे 
कृषि क्रांतीचे प्रणेते: वसंतराव नाईक, माजी 
मुख्यमंत्री यांचे स्मारक उभारण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, वाशिम यांच्या अध्यक्षतेखाली 
जिल्हास्तरीय स्मारक समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन. 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्मारक-२०२१/प्र.क्र.१७८/योजना-११ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख:- १८ नोव्हेंबर, २०२१ 
वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६ 
शासन निर्णय:- 
मौजे-वाई (गौळ), ता.मानोरा, जि.वाशिम, येथे कृषि क्रांतीचे प्रणेते: वसंतराव नाईक, माजी मुख्यमंत्री 
यांचे स्मारक उभारणीच्या बांधकाम खर्चाचा आराखडा मंजूरीसाठी शिफारस करणे व बांधकामावर संनियंत्रण 
ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, वाशिम यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे जिल्हास्तरीय स्मारक समिती गठीत 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव पदनाम 
१ जिल्हाधिकारी, वाशिम अध्यक्ष 
२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम सदस्य 
3 जिल्हा पोलीस अधिक्षक, वाशिम सदस्य 
४ निवासी जिल्हाधिकारी, वाशिम सदस्य 
4 अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला सदस्य 
& कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम सदस्य 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, वाशिम सदस्य 
वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी, वाशिम सदस्य 
९ नगर रचनाकार (न.वि.वि) वाशिम सदस्य 
| qo ० कला संचालनालय अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी सदस्य 
az q उपविभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, कारंजा, सदस्य 
जि.वाशिम. 
१२ तहसीलदार, ता.मानोरा ,वाशिम सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२१/(प्र.क्र.१७८)/योजना-११ 


अ.क्र नाव पदनाम 
१३ श्री. गोवर्धन चंदु जाधव, मु.पो,वाई (गौळ) ता. मानोरा, जि.वाशिम. सदस्य 
१४ श्री. नरेंद्र नारायण चव्हाण, मु.पो,वाई (गौळ) ता. मानोरा, जि.वाशिम. सदस्य 
94 । श्री. अभय अरुण राठोड, मु.पो,वाई (गौळ) ता. मानोरा, जि.वाशिम. सदस्य 
१६ श्री. उमेश पांडुरंग राठोड, मु.पो,वाई (गौळ) ता. मानोरा, जि.वाशिम. सदस्य 
१७ श्री. दुर्गादास सुभाष राठोड, मु.पो,वाई (गौळ) ता. मानोरा, जि.वाशिम. सदस्य 
१८ । जिल्हा नियोजन अधिकारी, वाशिम सदस्य सचिव 


२. स्मारक ग्रामपंचायत/पंचायत समिती/ जिल्हा परिषद यांच्या जागेवर बांधण्यात येते. तथापि, जागा 
उपलब्ध नसल्यास व वारस/खाजगी जमीन धारक स्मारकासाठी जागा जिल्हा परिषदेच्या नावे देण्यास सहमत 
असल्यास याबाबतची प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी. 
३. संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६ मधील तरतुदीप्रमाणे व स्मारक उभारण्याबाबत 
शासनाच्या धोरणानुसार स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११८१७३६०८९७२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUBHASH UTTAM RATHOD 
S U B H A S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366d818c664a 
d0c54be36d6234bdc213e86d85816c2, 
pseudonym=BCD86FFD867AD43A7B590E9CD3A 
8BDBDCA27C96B, 
seriaINumber=1C01985DAA2DB39DF76EF8C33C 


169711D61EA01A32C5E5CACFAE4CC6C6F928A2 
, cn=SUBHASH UTTAM RATHOD 


Date: 2021.11.22 13:20:18 +05'30' 


(सुभाष राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री /राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


cc Of AJ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२१/(प्र.क्र.१७८)/योजना-११ 


Cc 


५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

६. मा. विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य (सवी, 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 

१२. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. जिल्हाधिकारी, वाशिम. 

१४. जिल्हा पोलीस अधिक्षक, वाशिम. 

. मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 

१६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला/वाशिम. 

१७. कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम), जिल्हा परिषद, वाशिम. 

१८. सहाय्यक संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय विभाग, किंवा सहायक अभिरक्षक, 
वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 

१९. संचालक, पुराभिलेख संचालनायाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 

२०. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ,सार्वजनिक बांधकाम भवन, मुंबई. 

२१.कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२२. सहाय्यक संचालक, नगररचना किंवा नगर रचनाकार (नगर विकास विभाग), नाशिक 

23. कला संचालक, मुंबई. 

२४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जि. वाशिम 

२५. उपविभागीय अधिकारी,कारंजा, जि.वाशिम. 

२६. तहसिलदार, ता.मानोरा, जि.वाशिम. 

२७. श्री.गोवर्धन चंदू जाधव, मु.पो,वाई (गौळ) ता, मानोरा, जि.वाशिम. 

२८. श्री.नरेंद्र नारायण चव्हाण, मु.पो,वाई (गौळ) ता, मानोरा, जि.वाशिम. 

२९. श्री.अभय अरुण राठोड, मु.पो,वाई (गौळ) ता, मानोरा, जि.वाशिम. 

30, HVAT पांडुरंग राठोड, मु.पो,वाई (गौळ) ता, मानोरा, जि.वाशिम. 

३१. श्री.दुर्गादास सुभाष राठोड, मु.पो,वाई (गौळ) ता, मानोरा, जि.वाशिम. 

३२. कार्यासन योजना-११ संग्रहार्थ. 


-0 
— 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


